तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या अखत्यारीतील अस्थायी पदे दि.१.०१.२०१८ 
पासून दि. २८.०२.२०१८ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मान्यता -२०१८/(०३/१८)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १० जानेवारी, २०१८. 


संदर्भ:- 9 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०१७/(२१०/१७)/तांशि-५, 
दिनांक १८-१०-२०१७. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६ /प्र.क्र. ८/ १६/ आ.पु.क 
दिनांक ८ जानेवारी, २०१८. 
३) संचालक,तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.५(३)/आस्थायीपदे/पुढे चालू/ 
२०१८/५१७, दिनांक २.०१.२०१८. 
प्रस्तावना: 
तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध शासकीय शौक्षणिक 
संस्था व प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण ३४०२ अस्थायी पदे संदर्भ क्रमांक 
१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.३१-१२-२०१७ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाने मंजूरी दिली होती. संदर्भ क्र. 3 
अन्वये संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी सदर ३४०२ अस्थायी पदे दि.१.०१.२०१८ पासून 
पुढे १ वर्षापर्यंत चालू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावाचा सर्वांगीन 
विचार करून पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय : 
तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध शासकीय 
शैक्षणिक संस्था व प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या एकूण ३४०२ पदांना 
दि.१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. अस्थायी पदांचा गोषवारा विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 
२. उपरोक्त बाबींवरील खर्च “२२०३-तंत्रशिक्षण ” या प्रधानशिर्षाखाली संबंधित उपशिर्षाखालील 


मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता -२०१८/(०३/१८)/तांशि-५ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक ८ जानेवारी, २०१८ अन्वये, प्रशासकीय विभागांना त्यांच्याकडील सर्व अस्थायी पदांना पुढील 
मुदतवाढ देण्याचे जे अधिकार देण्यात आलेले आहेत, त्या अधिकारांचा वापर करून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०११०१५४३४७७६०८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत i- विवरणपत्र-अ Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 


IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and 


7 D 
A al | | Ra h U Nn at h Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=c3fecOb0f5c05dc90581 75992 109e62d3f57 1 9b9dfb87 


Katkar is eer emma 
(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन. 
प्रति: 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई ,पुणे नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर 
(तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
३) प्राचार्य, सर्व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, सर्व शासकीय औषधनिर्माणशञास््र महाविद्यालये 
(तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
४ प्राचार्य, हासाकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम तंत्रशिक्षण संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर) तंत्र शिक्षण 
संचालनालयामार्फत), 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
८) सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
९) वित्त विभाग (व्यय-५), 
१०) निवड नस्ती (तांशि-५). 


& 
9 


YS Lee ese a 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र अ 


अस्थायी पदे दि १.०१.२०१८ पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या पदांचे 
संस्थानिहाय विवरणपत्र 


र 
३ विभागीय कार्यालय, मुंबई 

र 
८ 
द 


विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद 
विभागीय कार्यालय, अमरावती 


विभागीय कार्यालय, नागपूर 


९ |शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे 


of 


oP | oP} oP 


\9 


op 


wir 


८ 
१० |शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड 
g 


AU 


१ शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद 


१२ शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती 


>»? 
०< 


१३ |शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव 
१४ |शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर 


wo 
an 


१५ शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नागपर 


१६।शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अवसरी 


१७ | शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, कराड (पदवी) 


TEETH 


«K 


९ शासकोय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, अमरावती 


शै 
२० शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, रत्नागिरी 


१८ शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, औरंगाबाद 


AU 


२१|शासकोय तंत्रनिकेतन, मंबई 


AU 


२२|शासकोय तंत्रनिकेतन, ठाणे 


Bod 


२३।॥शासकोय तंत्रनिकेतन, पेण 


२४|शासकोय तंत्रनिकेतन, मालवण 


AU 


२५ |शासकोय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी 
२६ |शासकोय मुद्रण तंत्रसंस्था, मुंबई 


२७ शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे 


wo 


२८ |शासकोय तंत्रनिकेतन, कराड 
९ शासकोय तंत्रनिकेतन, कोल्हापूर 


AU 


wo 


R 

: 
x 
: 


p43) 


हॉटेल 


nw A a) AU १1 nw 
॥. 


संस्थेचे नांव अस्थायी पदांची संख्या 
र» 
Z 
र 
ह 
डर 
डर 
४ 
भः 
ड्‌ 
र 
Zz 
डू 
: 
र 
ह 
z 
z 
r 
रर 
Z 
: 
z 
5 
= 
wy 
3 


विवरणपत्र अ 


दुस-यापाळी करीता संस्थेस मंजूर अस्थायी पदे दि १.०१.२०१८ पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी 
देण्यात आलेल्या पदांचे संस्थानिहाय विवरणपत्र 


संस्थेचे नांव अस्थायी पदांची संख्या 


a 


१|शासकोय तंत्रनिकेतन, मुंबई 
२|शासकोय तंत्रनिकेतन, ठाणे 
३॥।शासकोय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी 
शासकीय तंत्रनिकेतन, पेण 
शासकोय तंत्रनिकेतन, मालवण 
शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे 


: 
७|शासकोय तंत्रनिकेतन, कराड 
८ | शासकोय तंत्रनिकेतन, कोल्हापूर 
९ शासकोय तंत्रनिकेतन, सोलापूर 
१० शासकीय तंत्रनिकेतन, नाशिक 
११ शासकीय तंत्रनिकेतन, जळगांव 
१२ |शासकोय तंत्रनिकेतन, औरंगाबाद 
१३ |शासकोय तंत्रनिकेतन, नांदेड 
१४ |शासकोय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ 
१५ |शासकोय तंत्रनिकेतन, अमरावती 
१६| शासकोय तंत्रनिकेतन, नागपूर 
१७ शासकीय तंत्रनिकेतन, ब्रम्हपूरी 
१८ |शासकोय तंत्रनिकेतन, जालना 
त्‌ 


जिळ 
| 
= 
Ey 
= 
a 
ae 
is 
ss 
eS 
| 
Pay 
| 
Ly 
| 
|| 
|e] 
९ 


शासकीय तंत्रनिकेतन, अंबड 
एकूण 


